महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 


बसस्थानकांचे आधुनिकीकरणांर्तगत बांधकाम 
व इतर सोयी सुविधा यासाठी अर्थसंकल्पिय 
तरतूदीतून निधी वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्र. एसटीसी-०६१९/प्र.क्र.१५९/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ नोव्हेंबर, २०१९. 


वाचा :- महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे पत्र क्र.राप/स्थाअ/कामे/२९७३, 
दि.२१.०६.२०१९. 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानकांचे बांधकाम/दर्जावाढ व 


आधुनिकीकरणाकरीता शासनाद्वारे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास भांडवली मत्तेच्या 


निर्मिततीकरीता अनुदान देण्यात येते. सन २०१९-२० चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी मा.वित्त 


मंत्री यांनी केलेल्या भाषणात तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी असलेल्या बसस्थानकांचे परिपूर्ण बसस्थानकांमध्ये 


रुपांतर करण्यासाठी सन २०१९-२० मध्ये रु.१०० कोटी नियतव्यय राखून ठेवला होता. त्यापैकी वित्त 


विभागाने सन २०१९-२० करीता रु.५० कोटी रक्‍कम पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर केलेली आहे. तसेच सदर 


पुरवणी मागणीचा समावेश “खर्चाचे पूरक विवरणपत्र २०१९-२०” मध्ये केला आहे. त्यानुसार पूरक 


मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या रु.५० कोटी निधी अर्थसंकल्पीत प्रणालीवर वितरीत करण्याची 


विनंती वित्त विभागास केली असता, वित्त विभागाने रु.५० कोटीपैकी ६० % च्या मर्यादेत निधी वितरीत 


करण्यास मान्यता दिली आहे. सदर बाब लक्षात घेवून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने 


संदर्भाधिन दि.२१.०६.२०१९ च्या पत्रान्वये सन २०१९-२० या वर्षाकरीता महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 


महामंडळाच्या तीर्थक्षेत्राचा ठिकाणी असलेल्या बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरण, बांधकाम, 


विस्तारीकरण, दर्जावाढ यासाठीच्या कामांसाठी रु.३०.०० कोटी (रुपये तीस कोटी फक्त) निधी वितरीत 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०६१९/प्र.क्र.१५९/परि-१ 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या तीर्थक्षेत्रांचा ठिकाणी असलेल्या बसस्थानकांचे 


बांधकाम/ आधुनिकीकरण/ विस्तारीकरण पुर्नंबांधणी व दर्जावाढ याकरीता सन २०१९-२० या वर्षाकरीता 


रु.३०.०० कोटी (रुपये तीस कोटी wae) निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता “मागणी क्र. बी-३, लेखाशिर्ष ३०५५, मार्ग व परिवहन, 


१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर उपक्रमांना सहाय्य (००) (०१) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 


महामंडळाच्या बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणांर्तगत बांधकाम व इतर सोयी सुविधा (३०५५ ००५२)” ३५, 


भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान या लेखाशिर्षाखालील तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत 


करण्यात येत असून त्यांच्या कार्यालयातील आहरण व संवितरण आधिकारी यांनी सदर रक्‍कम आहरित 


करुन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करण्याची कार्यवाही करावी. 


8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३१२/२०१९/व्यय-८, 


दि.२८.०८.२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९११०११५०६५६६३२९ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NITIN JYOTINATH GHIRATKAR 


DN: c=IN, st=Maharashtra, 
N | T | N J Y T | N A T H 2.5.4.20=bbb712ac44dfd391a1a4d7d8b24cf743fa81a59477dff3f6805f 
105ac91db1e0, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


ialNumber=21524d9e84e57776ba 1 ee448660f3699bdd08917801a 


seri 
19974a72d568f57f5401, ou=HOME DEPARTMENT GOVT OF 

G H | R A ग KA R MAHARASHTRA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=NITIN 
JYOTINATH GHIRATKAR 


Date: 2019.11.01 16:48:50 +05'30' 


(नि. ज्यो. घिरटकर) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०६१९/प्र.क्र.१५९/परि-१ 


२. मा. मंत्री/राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव. 

३. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 

४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

५. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 

६. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. निवासी लेखा परिक्षण अधिकारी, मुंबई 

९. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
१०.नियोजन विभाग (का-१४६१), मंत्रालय, मुंबई. 

११.वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ/अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय) विनियम, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
१२.गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई 
१३.निवडनस्ती (परिवहन-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


